महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५ 
अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सेवा अधिसूचित 
व ऑनलाईन उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०५२२/प्र.क्र.१३७/२५स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१/०१/२०२३ 


वाचा:- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५. 
प्रस्तावना : 


राज्यातील पात्र व्यक्तीना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा 
पुरविण्याच्या दषष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
लोकसेवा,पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियम कालमर्यादा या 
अधिनियमाखाली अधिसूचित करणे आवश्‍यक आहे. त्याअनुषंगाने साखर कारखान्यांची उपविधी 
दुरूस्ती ही सेवा लोकसेवांची सूची म्हणून समाविष्ट करणे तसेच प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 
यांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून अधिसूचित करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


साखर आयुकक्‍्तालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱया विविध सेवा सुविधांचा लाभ राज्यातील 
शेतकऱ्यांना नागरिकांना/ उद्योगांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क 
अधिनियम, २०१५ नुसार खालील लोकसेवा निश्चित करण्यात येत आहे.: 


अ.क्र. | लोकसेवांची सूची नियतकालळ । पदनिर्देशित | प्रथम व्दितीय 
मर्यादा अधिकारी अपिलीय अपिलीय 
अधिकारी अधिकारी 


हि : सहकारी साखर | २ महिने प्रादेशिक IRA | 
कारखान्यांची सहसंचालक 
उपविधी दूरूस्ती (साखर) 
करणे 


उपरोक्तनुसार सेवा उपलब्ध करण्यात आल्यानंतर या लोकसेवेची सूची, सेवा पुरविण्याची 


कालर्यादा, विहित अर्ज व नमुने, सेवेसंदर्भातील झुल्क या सेवा पुरविण्याकरीता पदनिर्देशित 


करण्यात आलेले अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व व्दितीय अपिलीय अधिकारी यांचा 


तपशील संबंधित प्राधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा 


पोर्टलवर प्रदर्टित करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०५२२/प्र.क्र.१३७/२५स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३११७५२०००९०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHINGADE ANKUSH . 
PANDURANG शट 


(अंकुश पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्य भवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई. 
५) मा.विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव विधानभवन, मुंबई. 
६) मा. मंत्री (सर्वी, मंत्रालय,मुंबई. 
७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९) साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे. 
qo) अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन),सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
११) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, पुणे 
१३) प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) महाराष्ट्र राज्य 
१४) निवड नस्ती (२५-स). सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


